नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील 
अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीबाबत व त्या 
अनुषंगाने वित्तीय शिस्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मे, २०१९. 
संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, नगर विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग H.PHC-919§/22¢8/UD-2, 
दिनांक १५.१०.१९७७. 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.शासाउ-१०१५/प्र.क्र.४२/सा.उ., दिनांक २७.१०.२०१५. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ९२ अन्वये महानगरपालिका निधीत जमा 
असलेल्या अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीबाबत तरतुदी विहीत करण्यात आल्या आहेत. तसेच, महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक क्षेत्रे धिनियम १९६५ च्या कलम ९९ मध्ये नगरपरिषदेकडील अतिरिक्त 
निधीच्या गुंतवणुकीबाबत तरतूद विहीत करण्यात आली आहे. तसेच, या अनुषंगाने अतिरिक्त सूचना संदर्भाकित 
अ.क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. अशा अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीबाबत शासनाने 
अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात तसेच, या अनुषंगाने महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये 
आर्थिक शिस्त लागावी या उद्देशाने व अशा गुंतवणुकीतील अनियमिततेबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याच्या 
अनुषंगाने शासनाने आदेशा निर्गमित करावेत, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे. त्या अनुषंगाने 
यासंदर्भात सविस्तर सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील विविध नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्‍त निधीच्या गुंतवणुकीबाबत व त्या 
अनुषंगाने जबाबदारीबाबत खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१) राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिरिक्‍त निधीच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील सुधारीत 
मार्गदर्शक तत्त्वे/सूचना वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय क्र.शासाउ-१०१५/प्र.क्र.४२/ साउ, 
दिनांक २७.१०.२०१५ अन्वये निर्गमित केल्या आहेत. सदर सूचना राज्यातील सर्व नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीसाठी बंधनकारक 
राहतील. 

२) सदर सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्याकडील 
अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक उक्त दिनांक 20.90.2094 च्या शासन निर्णयात नमूद खालील 
वित्तीय संस्थांकडे करता येईल. 

«७ ]ोड्युल बँकेपैकी स्टेट बँक व त्याची असोसिएट बँक, राष्ट्रीयकृत बँक व किमान ४००० कोटी 
नक्त मत्ता (Net Worth) असलेली बँक 

* वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक २६ एप्रिल, २००५ मध्ये नमूद केलेल्या अटी/शार्तीनुसार 
महाराष्ट्र शासनाकडे थेट गुंतवणूक 

७ प्रशासकीय विभागाच्या सहमतीने भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या 
कोषागारातील देयके/रोखे 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-०४ 


3) अशा अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीबाबतचे अधिकार हे महानगरपालिका/नगरपरिषदा 
अधिनियमामध्ये विहीत केल्यानुसार राहतील. 

४) सदर निधीच्या गुंतवणुकीबाबतची कार्यपध्दती व प्रक्रिया ही उपरोक्त दिनांक २७.१०.२०१५ च्या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. (ड) नुसार राहील. 

५) उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद संस्थांव्यतिरिक्‍्त अन्य ठिकाणी अतिरिक्‍त निधीची गुंतवणूक 
यापूर्वी केलेली असली तर अतिरिक्त निधीची पुढील पुनर्गुतवणूक उपरोक्‍त शासन निर्णयान्वये 
विहीत वित्तीय संस्थांकडे तातडीने करण्यात यावी. 

६) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीमधून संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
आयुक्‍त, महानगरपालिका व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत यांची राहील. 

७ उपरोक्त वित्तीय संस्थांव्यतिरिक्‍्त अन्य वित्तीय संस्थांकडे यापूर्वीची गुंतवणूक असेल अशी संपूर्ण 
गुंतवणुकीची रक्‍कम नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे परत मिळविण्यासाठी ठोस 
उपाययोजना करावी व अश्ली रक्‍कम संपूर्णपणे प्राप्त/वसूल केली जाईल, याची देखील व्यवस्था 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करावी. 

८) यानुसार करावयाच्या संपूर्ण कार्यवाहीची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका व 
मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत यांची राहील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२८१५४९००००२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
DN: htra, 


Pandurang Jotiba =": — 
Jadhav 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्त, (सर्व) 
८. आयुक्त, महानगरपालिका (सवी 
९. जिल्हाधिकारी (सर्व 
१०. जिल्हा प्रशासन अधिकारी (सर्वी 
११. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत (सर्व) 
१२. निवड नस्ती, नवि-०४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


